महिला व बाल विकास विभागांतर्गत 
कार्यरत सर्व शासकीय संस्थांच्या अन्नधान्य 
q जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा 
करण्यासाठी ई-निविदा प्रक्रिया निश्चीत 
करणे बाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाळ विकास विभाग 
शासन पूरकपत्र क्रमांक-बालगृ-२०२४/प्र.क्र.१९/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक-०७ ऑक्टोबर, २०२४ 


वाचा :- 

१. उद्योग उर्जा कामगार विभाग शासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥॥/उद्योग-४, 
दि.०१/१२/२०१६ 

२. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ व सुधारित अधिनियम २०२१ 

३. महाराष्ट्र भिक्षाप्रतिबंध अधिनियम, १९६० 

४. महिला व बाल विकास शासन निर्णय क्र.८१/२००१/मविधो-२०००/प्र.क्र.४२९/का.२, 
दि.२५/०५/२००१ 

५. आयुक्तालयाचे पत्र क्र. मबाविआपु / बावि / का-५ /ई-निविदा २०२४-२५ / ४२६४, 
दि.०९/०७/२०२४ 

६. शासन निर्णय समक्रमांक दि.०८/०८/२०२४ 

७. आयुक्तालयाचे पत्र क्र. मबाविआपु / बावि / का-५ /भोजन ठेका/५५९५/ २०२४-२५ /, 
दि.०९/०७/२०२४ 


प्रस्तावना-: 


महिला व बाल विकास विभागअंतर्गत कार्यरत असलेल्या सर्व शासकीय संस्थामध्ये 
अन्नधान्य, Vaasa व इतर आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया पुर्ण 
होईपर्यंत जास्त कालावधी लागणे, यामुळे पुर्वीच्या पुरवठादारांना वेळोवेळी मुदतवाढ द्यावी लागणे, 
प्रवेशितांकडून भोजनाबाबत व इतर वस्तूंबाबत वारंवार तक्रारी होणे, आधारभुत किंमत 
जिल्हास्तरावरुन निश्चीत होऊन ती विभागीय स्तरावर अंतिम होण्यासाठी बराच कालावधी लागणे, 
जिल्हानिहाय आधारभूत किमत वेगवेगळी असणे, अन्नधान्य, जीवनावःयक व इतर आव्यक 
वस्तूंच्या पुरवठ्याबाबतच्या तक्रारीसंदर्भांत मा.विधीमंडळात तारांकित / अतारांकित प्रश्न उपस्थित 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः बालगृ-२०२४/प्र.क्र.१९/का-८ 


होणे इत्यादी बाबींचा विचार करून वाचा क्र.६ अन्वये अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तूंच्या 
पुरवठ्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आळे आहे. सदर धोरणामध्ये सुधारणा करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


महिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या सर्व शासकीय संस्थामध्ये 
(बालगृहे, निरीक्षणगृहे, अनुरक्षणगृहे, महिला राज्यगृहे/ संरक्षणगृहे, भिक्षेकरीगृहे, इ.) विविध 
अधिनियमांमधील तरतूदींनुसार दाखल असलेल्या प्रवेशितांना अन्नधान्य, जीवनावश्‍यक व इतर 
आवर्यक वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी वाचा क्र.६ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चीत करण्यात 
आलेल्या कार्यपध्दतीमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे.:- 


१) खरेदी प्राधिकाऱ्याकडे निविदा दराला आदेशाच्या मुल्याची सुरक्षा अनामत रक्‍कम 
कमीत कमी ०.५ टक्के वरुन ३ टक्के अशी वाढ करण्यात येत आहे. 

२) पात्रता निकषामध्ये अन्नधान्य, भाजीपाला व फळे, स्टेशनरी उपकरणे इ. पुरवठा 
केल्याचे अनुभव प्रमाणपत्र आवश्‍यक आहे. 

३) मागील तीन वर्षातील सनदी लेखापालाद्वारे प्रमाणित केलेले उत्पन्न आणि खर्चपत्र, 
बॅलन्सशीट आणि नफा व तोटा विवरण तसेच मागील तीन वर्षाचा लेखा परिक्षण 
अहवालानुसार सरासरी वार्षिक उलाढाल किमान रु.१०० कोटी असणे आवश्‍यक 
आहे. 

४) स्वत:च्या मालकीचे / कंपनीच्या मालकीचे २.५ टन माल वाहून नेणारे वाहन असणे 
आवश्यक आहे. 

५) नैसर्गिक आपत्ती जसे पूरपरिस्थिती, भूकंप यांसारख्या परिस्थितीमध्ये देखील 
पुरवठा सुरळीत ठेवता येईल, यासाठी पर्यायी व्यवस्था असणे आवश्‍यक आहे. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४१००३१९४८५४१६३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NILESH JANARDAN PATIL 


N | | F S H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT 

DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b7f57a5d2af23fdb37cfec3c30cfe085ddb 

J A N A R D A N ef06ea381e7e81401a472bbb966f7, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=B7D8429F943427 129A6A081EE22 
3FEAC961CDD926C4D3542C55A470F22A7C7AE, 
cn=NILESH JANARDAN PATIL 
Date: 2024.10.07 18:35:39 +05'30' 

v 
( डॉ.निलेडा ज.पाटील) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल, यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः बालगृ-२०२४/प्र.क्र.१९/का-८ 


२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 

) मा.सभापती/उपसभापती विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 

) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ,मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AN 


०८ 


Cc 
ae 


महालेखापाल, 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर 

महालेखापाल, १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर 

प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई. 

प्रधान सचिव ( व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०) प्रधान सचिव (ले व का), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११)सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

१२) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

93) आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१४ सह सचिव, उपसचिव, अवर सचिव महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५) सहआयुक्त, महिळा व बाळ विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 
) 
) 
) 
) 


& 
9 


८ 


vo 


१६) उपआयुक्त (बाल विकास) आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१७ उपआयुक्त (महिला विकास) आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१८)उपसंचालक (वित्त व लेखा) महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१९) कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण संस्था, पुणे 
२०) सहाय्यक आयुक्‍त (भिक्षा प्रतिबंधक शाखा) महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे 
२१)सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
२२) सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास 
२३)सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी 
२४)अन्न निरीक्षक/ सहाय्यक आयुक्‍त, अन्न व औषध प्रशासन. 
) 
) 
) 


24) अधिक्षक/ अधिक्षिका, महिला व बाल विकास विभागांतर्गतच्या सर्व शासकीय संस्था. 
२६)सर्व कार्यासने महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२७ निवड नस्ती/का-८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


